सात चिनी भाऊ 


लेखन: मार्गरेट माहे 
चित्र: जीन व मोउ-सिन त्सेंग 
मराठी: अश्‍विनी बर्वे 


सात चिनी भाऊ 


लेखन: मार्गरेट माहे 
चित्र: जीन व मोउ-सिन त्सेंग 


मराठी: अश्‍विनी बर्वे 


सात चीनी भाई 


संपादकाच्या लेखणीतूनया 


कथेतील सात भाऊ हे काल्पनिक पात्र असले तरी ही कथा शास्त्रीय गप्पांच्या परंपरेचा भाग आहे. या हान 
दंतकथेमध्ये एक ऐतिहासिक व्यक्तिमत्व, समाट चिन शी हुआंग (259 - 210 एडी), मुख्य प्रतिरोधक म्हणून आहे. 
चीनच्या एकीकरणाचे श्रेय चिन शी हुआंग यांना दिले जाते, ज्याने विविध प्रतिस्पर्धी राज्यांना एका केंद्रीय 
नियमाखाली आणले. चिन शी हुआंग यांनी चीनच्या महान भिंतीच्या बांधकामाची योजना आखली. चिन शी 
हुआंगच्या कारकिर्दीपासून सुरू होणारी आणि राजवंशांच्या राजवटीत पुढील अनेक शतके सुरू असलेली ही एक मोठी 
योजना होती. उत्तर चीनमधील ही ४,००० मैल (६,४०० किमी) लांबीची भिंत उत्तरेकडून येणाऱ्या हल्लेखोरांना 
रोखण्यासाठी बांधण्यात आली होती. ती दगड, विटा आणि मातीने बांधली होती. ही जगातील सर्वात उंच 
मानवनिर्मित रचना आहे. ते बांधण्याचे काम अवघड, कंबर मोडून टाकणारे आणि अत्यंत धोकादायक होते, या 
कामाने हजारो बांधकाम मजुरांचे प्राण घेतले. या लोकांच्या दु:खानेच आपल्या सात वीरांना कामगारांच्या बाजूने 
त्यांच्या विलक्षण शक्‍तीचा वापर करण्यास प्रेरित केले. या कहाणीच्या शेवटी न्याय मिळतो आणि सातव्या भावाच्या 
हातून अत्याचारी समाट चिन शी हुआंगचा मृत्यू होतो (खरेतर त्याच्या अश्रूंनी) याने कथा संपते. परंतु इतिहास 
आपल्याला सांगतो की चेन शी हुआंग जेव्हा त्याच्या सामाज्याची पाहणी करण्यासाठी निघाला तेव्हा अकरा वर्षांनंतर 
त्याचा मृत्यू झाला. सम्राट कितीही क्रूर असला तरी तो प्राचीन चिनी इतिहासातील सर्वात रंगीत पात्र होता. खरेतर या 
कहाणीचा धूप आम्ही लावला आहे. आम्ही तुम्हाला शेकडो शतके मागे जाण्यासाठी आमंत्रित करतो, चीनच्या पहिल्या 
दरबाराचा थाटमाट आणि शान बघायला या आणि कुप्रसिद्ध चिन शी हुआंग आणि विलक्षण शक्‍ती असलेल्या सात 
भावांना भेटण्यासाठी. 


एकेकाळी गोष्ट आहे, जेव्हा चिन शी हुआंग पूर्ण चीनचा बादशाह होता, एका 
सुंदर पहाडाच्या तळाशी सात भाऊ राहत होते. ते एकसारखे चालत असत, 
एकसारखे बोलत असत, आणि दिसतही एकसारखे होते.त्यांच्यात फरक करून 
त्यांना ओळखणे कठीण होते. पण तरीही त्यातला प्रत्येक भाऊ खास होता. 
प्रत्येकाजवळ एक वेगळी अनोखी शक्‍ती होती, जी फक्त त्यांची होती. रज स 


पहिल्या भावाचे कान इतके तीक्ष्ण होते की त्याला शंभर मैल दूरवरच्या 
माशीचा आवाज ऐकू येत होता, तर दुसऱ्या भावाचे डोळे इतके तीक्ष्ण होते 
की त्याला शंभर मैल दूर चीनच्या ग्रेट वॉलवर बसलेली माशी देखील 
शिंकताना बघू शकत होता. तिसरा भाऊ असाधारणपणे मजबूत होता, तो 
सरळ रेषेत चालत चीन ओलांडू शकतो, कारण तो त्याच्या मार्गातील पर्वत 
उचलू शकतो आणि हलवू शकतो आणि नंतर त्यांना त्याच ठिकाणी परत ठेवू 
शकतो. चौथा भाऊही मजबूत होता, त्याची हाडे लोखंडाची होती, त्यामुळे ते 
मोडू शकत नव्हते आणि वाकू शकत नव्हते. 


पाचव्या भावाचे पाय झाडाच्या खोडाएवढे जाड आणि तांब होते. 
तर सहाव्या भावाला कडक उन्हात काम करूनही कधीही उष्णता 
जाणवली नसे. सातवा भाऊ कुटुंबातील सर्वात लहान मुलगा होता, 
त्याच्या सहा भावांनी त्याला नेहमी हसत-खेळत ठेवण्याचा प्रयत्न 
केला. कारण त्याला वाईट वाटताच त्याने गरम, खारट अश्रू वाहू 
लागत. त्याच्या अश्रूंचा एक थेंब संपूर्ण गाव बुडवू शकतो. 


सातही भाऊ आनंदाने एकत्र राहत होते. त्यामुळे सातव्या 
भावाला अश्रू ढाळण्याचे कोणतेही कारण सापडले नाही. पण 
एके दिवशी ते त्यांच्या सुंदर पर्वताच्या पायथ्याशी काम 
करत असताना, पहिल्या भावाने डोके वर केले (ज्याच्या 
दोन्ही बाजूला त्याचे अनोखे कान होते.) आणि म्हणाला, 
"शंभर मैल दूर, चीनच्या महान भिंतीजवळ, मला तेथे लोक 
दिसतात. किंचाळण्याचे आणि आक्रोशाचे आवाज आहेत. तो 
दुसऱ्या भावाला म्हणाला, “अरे बघ बरं आणि सांग बरं, काय 
प्रकरण आहे?" दुसऱ्या भावाने आपल्या दूरदर्शी डोळ्यांनी 
चीनच्या महान भिंतीकडे पाहिले. “अरे!” तो ओरडला, 
“चीनच्या महान भिंतीमध्ये एक मोठा खड्डा आहे. मी शेकडो 
गरीब लोकांना रात्रंदिवस, रात्रंदिवस त्रास सहन करताना 
पाहत आहे. ते थकलेले आणि भुकेले दिसतात. असे दिसते 
की त्यांना झोपण्याची किंवा खाण्याची परवानगी नाही. 
भिंतीची दुरुस्ती पूर्ण होईपर्यंत ते कदाचित कठोर परिश्रम 
करत राहतील." 


“आई ग! मला हे सहन होत नाही," सातवा भाऊ रडक्या 
आवाजात म्हणाला. काम करताना त्याला स्वतःला भूक 
लागली होती. त्या गरीब मजुरांबद्दलच्या सहानुभूतीने तो 
रडणार असे वाटले. "अरे रडू नकोस!" तिसरा भाऊ पटकन 
म्हणाला. "मी त्यांना मदत करणार आहे." तो पटकन चालत 
गेला आणि अर्ध्या मिनिटात तिथे पोहोचला, डोळे 
मिचकावण्याआधी. तो ताबडतोब दुरुस्तीच्या कामाला लागला, 
जड दगड एका हातातून दुसऱ्या हातावर फेकून जणू ते 
पंखापेक्षा हलके आहेत. अंधार पडेपर्यंत भिंतीचे छिद्र पूर्णपणे 
भरले होते. मग तिसरा भाऊ थकता आणि झोपायला गेला. 


जेव्हा राजाने ऐकतलरे की एकाच माणसाने एका दुपारी भिंत 
दुरुस्त केत्री तेव्हा त्याला कृतज्ञता वाटली नाही तर तो 
काळजीत पडला."असा सामर्थ्यवान व्यक्‍ती त्रासदायक ठरू 
शकतो," राजाने मनात विचार केला. “जरी सामर्थ्यवान 
लोकांचा राजाला खूप उपयोग होऊ शकतो, परंतु हा खूप 
शक्तिशाली आहे. त्याला अटक करण्यासाठी एक सैन्य पुरेसे 
नाही. मला दोन सैन्य पाठवायला हवे."तिसरा भाऊ जेव्हा 
झोपेतून जागा झाला तेव्हा त्याला दोन सैन्याने वेढलेले 
दिसले.“आमच्या स्वर्गीय राजाच्या आदेशानुसार (ज्याचा 
चेहरा उगवत्या सूर्यापेक्षा तेजस्वी आहे) उद्या सकाळी तुला 
ठार मारण्यात येईल," दोन्ही सैन्याच्या सेनापतींनी घोषणा 
केली. “कैद्याला राजाच्या महालात घेऊन जा!” त्याने 
सैनिकांना आदेश दिला.हे ऐकून तिसरा भाऊ रडू लागला. 


शंभर मैल दूर एका सुंदर डोंगराच्या पायथ्याशी पहिल्या 
भावाला तिसऱ्या भावाचा रडण्याचा आवाज आला. "तिसरा 
अडचणीत आला!" तो म्हणाला. दुसऱ्या भावाने दूर पाहिले. 
"अरे! तिसऱ्या भावाला महाल्रात नेले जात आहे. ते सकाळी 
त्याला मारणार आहेत. तो रडत आहे यात आश्‍चर्य नाही." 
"काळजी करू नका!" चौथा भाऊ म्हणाला, त्याने पाहिले की 
सातवा रडत आहे. "मी त्याची जागा घेईन." अलौकिक राजा 
(ज्याचा चेहरा उगवत्या सूर्यापेक्षा तेजस्वी आहे) त्याला पाहिजे 
तितक्‍या वेळा माझा शिरच्छेद करण्याचा प्रयत्न करो. कदाचित 
यामुळे त्याला थोडे बरे वाटेल." तो शक्‍य तितक्‍या वेगाने 
चालत गेला आणि अर्ध्या मिनिटात डोळे मिचकावण्याआधीच 
तिथे पोहोचला. दोन सैन्यात लपून तो तिसऱ्या भावाकडे 
पोहोचला, जो त्याची वाट पाहत जागा होता. त्यामुळे तिसरा 
भाऊ घरी परतला आणि चोथ्याने त्याची जागा घेतत्री. 


दुस-या दिवशी दोन्ही सैन्यातील अधिकाऱ्यांनी चौथ्या भावाचे 
डोके धडापासून वेगळे करण्याचा वारंवार प्रयत्न केला. पण 
एकामागून एक तलवार त्याच्या लोखंडी हाडांवर आदळत वाकून 
तुटून पडायची. शेवटी त्याला महान राजाला (ज्याची कुजबुज 
वादळाच्या गर्जनासारखी होती) सांगावी लागली की तो कैद्याचा 
शिरच्छेद करू शकत नाही. "लोखंडी हाडांचा बनलेला माणूस!" 
"उद्या त्याला खोल समुद्रात बुडवा!" 


चौथ्या भावाला समजले की तो समुद्रात 
बुडणार आहे, तेव्हा तो काळजीत पडला."माझी 
लोखंडी हाडे वाकत नाहीत, किंवा तुटत नाहीत, 
परंतु ते नक्कीच बुडू शकतात," त्याने स्वतःशी 
विचार केला आणि अश्रू फुटले. 


शंभर मैल दूर, एका सुंदर पर्वताच्या पायथ्याशी, 
पहिल्या भावाने चौथ्याच्या रडण्याच्या आवाज 
ऐकला." चौथा भाऊ रडत आहे," तो म्हणाला. दुसरा 
भाऊ डोंगराजवळ पाहत म्हणाला, “अरे! उद्‌या 
सकाळी ते त्याला समुद्रात बुडवणार आहेत. तो रडत 
आहे यात आश्‍चर्य नाही."“काळजी करू नका," पाचवा 
भाऊ संभाषणात व्यत्यय आणत पटकन म्हणाला, 
“मी त्याची जागा घेईन. महान राजा (ज्याची 
कुजबुज वादळाच्या गर्जनासारखी होती) त्याला 
पाहिजे तितक्‍या वेळा मला बुडविण्याचा प्रयत्न करू 
शकतो. कदाचित यामुळे त्याला बरे वाटेल.” त्याने 
लगेच सुरुवात केली आणि डोळे मिचकावण्याआधी 
अर्ध्या मिनिटात तिथे पोहोचला. तो शांतपणे 
पहारेकऱ्यांमधून गेला आणि त्याची वाट पाहत जागे 
असलेल्या चोथ्या भावाकडे पोहोचला. दोघांनीही 
जागा बदलली आणि चौथा भाऊ घरी परतला. 


दुसऱ्या दिवशी दोन्ही सैन्याने पाचव्या 
भावाला बुडविण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. 
त्याला खोल समुद्रात फेकण्यात आल्रे, परंतु 


मग त्यांनी त्याला 
समुद्रात खोलवर फेकले, 
पण ते खोल पाणी त्याच्या 


त्याचे पाय इतके वेगाने वाढले की पाणी कळ बा हीत 
त्याच्या गुडघ्यापर्यंत पोहोचले. 


शेवटी त्यांनी त्याला समुद्राच्या खोल 
जागी फेकले. पण तरीही पाणी त्याच्या 
मानेपर्यंतच होते. त्याच्या हनुवटीखाली 
लाटा उसळत होत्या.“अहो!” पाचवा भाऊ 
आनंदाने हसत म्हणाला, “खोल समुद्राचे 
पाणी खूप छान आणि थंड आहे.” 


पाचव्या भावाला त्याचे नशीब सांगितल्यावर तो रडू लागला.दूर 
त्या सुंदर टेकडीच्या पायथ्याशी पहिल्या भावाला पाचव्या भावाचा 
रडण्याचा आवाज आला. दुसऱ्या भावाने शंभर मैल दूर असलेल्या 
चीनच्या महान भिंतीकडे पाहिले.“अरे!” तो ओरडला. “उद्‌या सकाळी 
ते पाचव्या भावाला जिवंत जाळणार आहेत. तो रडत आहे यात 
आश्‍चर्य नाही." “काळजी करू नकोस," सहावा भाऊ म्हणाला, त्याला 
भीती होती की सातवा भाऊ रडेल. "मी त्याची जागा घेईन." जरी 
महान राजाने (ज्याची किंचितशी नजर विजेच्या लखलखत्या 
चमकण्यासारखी होती) मला दिवसभर जाळले तरी, काही उपयोग 
होणार नाही. "कदाचित त्यामुळे त्यांना बरे वाटेल." 


तो ताबडतोब निघाला आणि अर्ध्या मिनिटात डोळे मिचकावत 
तिथे पोहोचला. तो सावधपणे दोन्ही सैन्यांमधून गेला आणि त्याला 
पाचवा भाऊ सापडला, जो त्याची वाट पाहत जागा होता.त्यामुळे 
आता पाचवा भाऊ घरी गेला आणि सहाव्याने त्याची जागा घेतली. 


दुसऱ्या दिवशी दोन्ही सैन्य सगळीकडे धावले आणि सर्व सैनिक 
सरपण, लाकूड, झुडपे आणि कोरड्या गवताचे बंडल गोळा करण्यात 
व्यग्र झाले. त्यांनी एवढी मोठी आग लावली की त्याचा धूर चीनच्या 
एका कोपऱ्यातून दुसऱ्या कोपऱ्यात पसरला, पण सहाव्या भावाला 
उष्णता किंवा जळजळ जाणवली नाही. आल्हाददायक उबदारपणात 
त्याने आनंदाचा नि:श्वास सोडला. "महान राजा खूप दयाळू आहे, 
त्याने मला माझे शरीर त्याच्या अग्नीत गरम करण्याची परवानगी 
दिली आहे," सहावा भाऊ म्हणाला. 


दरम्यान, महान राजा (ज्याचे कपाळ भूकंप झाल्यासारखे 
थरथर कापत होते) संतापला. "शाही धनुर्धरांना बोलवा!" 
त्याने आदेश दिला. “उदया सकाळी आपण त्याला बाणांनी 
भोसकू.राजाचा आदेश ऐकून सहावा भाऊ रडू लागला. 


सुंदर टेकडीच्या पायथ्याशी पहिल्या भावाला सहाव्याच्या 
रडण्याचा आवाज आला. त्याने दुसऱ्या भावाला विचारले, "तुला 
काय दिसते?" “अरे!” दुसरा भाऊ ओरडला. "उद्‌या ते सहाव्या 
भावाला बाणांनी भोसकणार आहेत.“ सर्व भावांनी एकमेकांकडे 
पाहित्रे. “आता कोणताही मार्ग उरला नाही," पहिला भाऊ सर्वांना 
म्हणाला. “आपण सहाव्याला असे एकटे मरण्यासाठी सोडू शकत 
नाही. आपण सर्व महान राजासमोर (ज्याचे कपाळ भूकंप 
झाल्यासारखे थरथर कापत असेल) हजर राहू- तो आपल्या सर्वांवर 
बाण सोडेल. पण निदान आपण सातहीजण एकत्र असू.” 


सर्व भाऊ राजवाड्यात जाण्यासाठी निघात्रे, गरीब सातवा इतका दुःखी 
होता की तो थोडासा रडला. त्याच्या अश्रूंचा पहिला थेंब चीनच्या सर्वात 
लांब नदीएवढा मोठा होता. अश्रूंचा दुसरा थेंब चीनच्या दुसऱ्या सर्वात लांब 
नदीसारखा होता. दोन्ही थेब समुद्राच्या पाण्यासारखे खारट होते. रस्त्यात 
भावांसमोर गरम खाऱ्या पाण्याचा महासागर वाहत होता. 


सातव्या भावाच्या अश्रूंच्या 
पहिल्या थेंबाने सैन्याला उत्तरेकडे 
नेले. अश्रूंचा दुसरा थेंब दुसऱ्या 
सैन्याला दक्षिणेकडे घेऊन गेला. 


राजाने, इतकी उंच आणि दूर उडी मारली की आजपर्यंत तो 
आपल्या राजवाड्यात परतण्याचा प्रयत्न करीत आहे.सातव्या 
भावाच्या अश्रूंचा पूर चीनच्या महान भिंतीवरून वाहत गेला आणि 
नंतर पिवळ्या समुद्रात विलीन झाला.आता सहावा भाऊ मोकळा 
झाला होता. तो त्याच्या भावांना आणि त्याच्या अनोख्या हि... 
भेटण्यासाठी रस्त्यावर धावला. ते चीनच्या ग्रेट वॉलजवळ भेटले. 


“मासे!” पाचवा भाऊ ओरडला. पुराच्या लाटेत शेकडो चमकणारे मासे चौथ्या भवाने आपल्या लोखंडी बोटांनी चुटकी वाजवली आणि त्यातून 


वाहून गेले. ते तिथेच भटकत होते. त्यांचा ढीग इतका मोठा होता की निघालेल्या ठिणगीने ज्वाला भडकल्या. “आग!" तो आनंदाने ओरडला. “अरे, मला 
पाचव्या भावाच्या गुडघ्याला स्पर्श होत होता. “लाकूड!* आग खूप भूक लागली आहे," सातवा भाऊ म्हणाला. “आता आपण सर्व एकत्र आहोत, 
विझवण्यासाठी जंगलातून लाकूड गोळा करताना तिसरा भाऊ ओरडला. आपण मासे खाऊ आणि आपले सर्व त्रास विसरून जाऊ. मी वचन देतो की मी 


पुन्हा कधीही रडणार नाही, जोपर्यंत रडण्याची गरज नाही." 


त्यामुळे सात भाऊ शेकोटीभोवती बसले आणि चवदार 
भाजलेले मासे खाऊ लागले ... कारण त्या आठवड्याच्या 
गोंधळ आणि त्रासानंतर त्या सर्वाना खूप भूक लागली होती. 


